आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी निधी 
वितरण 

राज्य हिस्सा-२२१० जी ४९४ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.५/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २५मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, दि.०८.०२.२०२३ 
व दि.१६.०३.२०२३. 
2) आदिवासी विकास विभाग समक्रमांकित शा.नि. दि.१४.०७.२०२२, दि.२१.१०.२०२२, व 
दि.११.०१.२०२३. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र. पूरक-२०२२/प्र.क्र.२८१/आरोग्य-६. 
प्रस्ताव्रना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमधून अनुसूचित जमाती घटकाचा विमा हप्ता प्रदान 
करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२२ मधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर करण्यात आलेला रु.९२६.७६ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये वित्त 
विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २२१०, वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी महाराष्ट्र 
विधानमंडळाच्या सन २०२२ मधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला 
रु.९२६.७६ लाख इतका निधी अनुसूचित जमाती घटकाचा विमा हप्ता प्रदान करण्यासाठी (माहे एप्रिल ते 
जून, २०२३ या त्रैमासिक कालावधीच्या विमा हप्त्यासाठी -- माहे जानेवारी ते मार्च, २०२३ या त्रैमासिक 
कालावधीतील कमी प्राप्त झालेल्या विमा हप्त्यासाठी) खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.५/कार्यासन-६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष व बाब  । सन २०२२-२३। यापूर्वी सदर शासन 
राज्य हिस्सा साठी सुधारीत | वितरीत । निर्णयान्वये वितरीत 
अंदाज निधी करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
a २ ३ 1 ४| ५ & 
प्रधानमंत्री जन | 2290 जी ४९४ | ३१-सहायक 2826.8 | १५००.०० ९२६.७६ 
आरोग्य राज्य हिस्सा अनुदाने 
योजना (४० टक्के) (वेतनेतर) 
एकूण २४२६.७६ १५००.०० ९२६.७६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.९२६.७६ लाख (अक्षरी रुपये नऊ कोटी सव्वीस लाख इाहात्तर हजार 


फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 


अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 


महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 


विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 


लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनेहाय साध्य sie भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 


क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त आदिवासी 


लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.५/कार्यासन-६ 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२९/व्यय-१४, दि.१३.०३.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१९५९५५४७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = आदेझ्ञानुसार = = 
महाराष्ट्रा चे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसारव नावाने ; 
Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8a7 


D E VA R A M 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351116 
(0B2054D23D8173AD985ESBS69AS802CEASA, 


BHAWARI ean 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


